उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची विनंती बदली 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- बदली-२०२१/प्र.क्र.६८/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ 
२) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था-१/रापअ/वर्ग-१/सर्व बदली/२०२१/ओअ-४७७, 
दि.१५.७.२०२१ 
3) नागरी सेवा मंडळ क्र.१ च्या दिनांक २६.०७.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन आदेश :- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची संदर्भ क्र.१ चा अधिनियम व सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ मधील प्रकरण 
दोन मधील कलम ४ (५) नुसार कलम ६ मध्ये नमूद केलेल्या लगतपूर्व बदली करणाऱ्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खालीलप्रमाणे विनंती बदली करण्यात येत आहे. : 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव व कार्यरत बदलीनंतरची पदस्थापना शेरा 

क्र. ठिकाण 

| . | श्रीम.वृ.बा.सोने, महाव्यवस्थापक, जिल्हा रिक्‍त पदावर 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग | उद्योग केंद्र, पालघर 
केंद्र, ठाणे 


२. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तात्काळ 
नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबत संबधितांना सूचना देण्यात याव्यात. 

३. fe बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना पदग्रहण अवधी व अन्य लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 

४. संबंधित अधिकाऱ्याची शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर HS AA 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नसल्याच्या सूचना देण्यात 
याव्यात. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.६८/उद्योग-३ 


षु. संबंधीत अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत बदली रद्द करणे 
किंवा अन्यत्र बदली मिळणेबाबत शासनावर दबाव आणल्यास महाराष्ट्र नागरी Vara व अपिल) 
नियम,१९७९ मधील तरतुदीनुसार ते शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची सर्व संबंधीतांनी नोंद 
घ्यावी. तसेच सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२७१७०४३८३२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. शका eens 
S A N J AY S H A N KA R RA O BN: oan, cecevenimient Of Maharashtra, ou=INDUSTRIES, ENERGY 


(संजय इंगळे) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 

प्रत 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, 

५. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / पालघर 

९. उद्योग सहसंचालक, कोकण विभागीय कार्यालय, ठाणे 

१०. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, ठाणे / पालघर 

११. संबंधित अधिकारी (उद्योग संचाळनालयामार्फत) 

१२. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


